प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता पुरवठा केलेल्या 
कापडचोपड (लिनन) चे देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १०६/आरोग्य-८ 
नविन मंत्राळय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ- : 
१शासन निर्णय क्रमांक-खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१९९/आरोग्य-८, दिनांक ११.९.२०१८. 
२)संचाळक,आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक -संआसे/ 
कापड-चोपड/ प्रशा.मान्यता/२०-२१/माआ/टे-२/३५१८-१९/२०, दिनांक ७.७.२०२०. 


प्रस्तावना -: 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात दिनांक ११.९.२०१८ अन्वये कापडचोपड (fsa) खरेदी 


करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार खरेदी प्रक्रीया पुर्ण होवून 


कापडचोपड (लिनन)चा पुरवठा झाला आहे. त्याचे देयक आर्थिक वर्ष सन २०१८-१९ संपल्यानंतर 


प्राप्त झाल्याने सदर देयकाची अदायगी करता येणे ठाक्य झाले नाही. यास्तव सदर देयक अदा 


करण्यासाठी पुरकपत्राव्दारे मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन पुरकपत्र-: 
सद्यस्थितीत कोविड-१९ या विषाणूचा प्रादूर्भाव असल्याने राज्याच्या महसूलात घट 


झालेली आहे. त्यामुळे बिडिएस प्रणालीवर वितरीत /उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच 


खर्च करावा, या अटीच्या अधीन राहून संदर्भ क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयानुसार खरेदी केलेल्या 


कापडचोपड लिननचे रुपये ४१,०१,३००/- (अक्षरी एक्केचाळीस लाख एक हजार तिनशे फक्‍त) 


इतक्या रक्कमेचे देयक सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१००२९१ मध्ये 


उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी बिडिएस प्रणालीवर रुपये १,३८,६०,०००/-इतकी 


वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्ची टाकण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारानुसार उक्त मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १०६/आरोग्य-८ 


३. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/१/.॥8॥॥99॥[॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२११३४८४६९२१७ असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Go 
११ 
१२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


JAMSNEL ४४ ळा 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


5 ठे aa S h eC [| 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
€9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab 

9d6, 
serialINumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 


e 
eal 8f6d46feab420783e12f260504f402b5 
V | 4de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.09.22 13:03:02 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
व्यवस्थापकिय GASH, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


